दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब 
(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४०० 
सुधारीत वे.श्रे.एस-१५ :रु.४१८००-१३२३००) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२० ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/३९/प्र.क्र.८/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- १ झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ऑ)/२९२०/सुरक्षा गट-ब/जे.सू./सीआर-५/२०/३२१, 
दि.२१/१/२०२०. 


परिपत्रक :- 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००, 
सुधारीत वे.श्रे. एस-१५ : रु.४१८००-१३२३०० या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२६१५२५४९६००१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudam Eknath 
Andhale a 
(सु. ए. आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
३) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००/- सुधारीत 
एस-१५: ४१८००- १३२३००) मधील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.९.२०२० ची स्थिती दर्शविणाऱ्या जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


अ.क्र. 'ज्ये.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍ती (सरळसेवेने/ दिनांक / दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादित विभागीय ' ज्येष्ठतेचा 
बदलला परिच्छेद नियुक्‍त | मानीव दिनांक 
असल्यास उमेदवाराचा 
त्याचा गुणवत्ता क्र. व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्ष) 
२ २ 8 4 द 9 ८ ९ | ळ| ० | | १ 
i श्री.के.जे.पाटणकर खुला 09/08/48 | 29.00.2098 पदोन्नती 


२१.०७.२०१६ | ३१.०५.२०१७ एस.एस.सी लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.१.६.२०१६ 
च्या आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 
सेवानिवृत्त अधिकारी 
०४/०८/७३ | १९/०७/१७ पदोन्नती १९/०७/१७ । ३०/०८/३१ एस.एस.सी लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून नियमित 
पदोन्नती 


२ श्री.यु.डी.तुळसे अ.जाती 


